केंद्र शासनाच्या आयुष्यमान भारत- प्रधानमंत्री 
जन आरोग्य योजनेसाठी अनुसूचित जाती 
उपयोजनेंतर्गत (SCP) नवीन लेखाशिर्षास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रजयो-२०१९/प्र.क्र.१३/आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, १० मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: २६ जुले, २०१९ 
वाचा :- सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्र.रास्वयो-२०१८/प्र.क्र.9७४/आरोग्य-६, 
दिनांक २१ सप्टेंबर,२०१८ 


प्रस्तावना :- 


प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये दिनांक २३.०९.२०१८ 
पासून राबविण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी राज्य शासनाच्या हिश्यापोटी 
लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती उप योजनेंतर्गत (502)निधी उपलब्ध करून देण्याच्या 
अनुषंगाने खालीलप्रमाणे लेखाशिर्षास मान्यता देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय:- 


मागणी क्र. आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा- विषम चिकीत्सा 
७८९ अनुसूचित जाती उप योजना 
(०१) अनुसूचित जाती उप योजनेंतर्गत योजना 
(09)(02) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (कार्यक्रम) (राज्य हिस्सा ४०%) 
(२२१० जी ५०२) दत्तमत 
२०, इतर प्रशासकीय खर्च, 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


Demand No. R-1 


2210 - Medical and Public Health 

01- Urban Health Services - Allopathy 

789, Schedule Caste Sub Plan 

(01)Scheme Under Schedule Caste Sub Plan 

(01) (02) Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (Scheme) (State Share 40 %) 
(2210 G 502) voted 

20- Other Administrative Expenses 

31- Grant in Aid (Non-Salary) 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रजयो-२०१९/प्र.क्र.१३/आरोग्य-६, दिनांक २६ जुले, 2098 


२. सदर ane निर्णय सामाजिक न्याय व विशष सहाय्य विभाग यांच्या सहमतीने व वित्त विभाग 
अनौ.संदर्भ क्र.१२४/२०१९/व्यय-१३, दिनांक २०.०६.२०१९ अन्वये तसेच महालेखापाल कार्यालय लेखा 
व हकदारी-१ यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक संःख.वि./चा-१/ सा.आ.विभाग /यू.ओ.आर.- 
०१/२०१९-२०/४३ दिनांक १६.०४.२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


3. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२६१२०९४३५३१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Subhash Nivruti 


SUDNASH Fens cnr 


inance Department, 


‘Maharashtra, 
2.5.4.20=b1f74930407346db2703eca6 


e e 
N | V | (1 t | 9f025a73a3ba8647d94e4c83579e877 
eeaa6372e, 


serialNumber=8aa 1f531272224e3557 
32cc20c64b2a014c4d982a276b8f3e70 


48995acbf1651, cn=Subhash Nivruti 
Gadge 


(सु.नि. गाडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


महालेखापाल, लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई 
संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. (३प्रती) 

कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प (विघयो), सामाजिक न्याय्य व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

१०. वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय -१३/अर्थसंकल्प-९, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११.अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.निवड नस्ती. 


oc “७ AD WO 


ल 
ae 
रि 


one GS & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


